पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे 


Business Process Re- 


engineering करण्याकरिता 
विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट 
नेमण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र. ०३/पापु ०३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन परिपत्रक:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा. मुख्य आयुक्त, राज्य 
सेवा हक्क आयोग यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गतच्या अधिसूचित 
सेवांचे Business Process Re-engineering करण्याकरिता विभागातील dst व्यक्तींचा अभ्यास गट 
नेमण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. सदर निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अभ्यास गटांची नेमणूक 
करण्यात येत आहे. 

१) भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (पुणे) कडील सेवांसाठी खालीलप्रमाणे अभ्यासगट स्थापन 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पद 
1 १__| श्री.पी.एम.शेलार, प्र.प्रादेशिक उपसंचालक, छ.संभाजीनगर अध्यक्ष 
२ डा.पी.पी.रेड़ी, प्रादेशिक उपसंचालक सदस्य 
३ श्री. डी. आर. वारे, मुख्य रसायनी सदस्य 
४ डॉ. केतकी जाधव, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सदस्य 
4 डॉ.विजेता सोलंकी, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, छ.संभाजीनगर सदस्य-सचिव 


2) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मुंबई कडील सेवांसाठी खालीलप्रमाणे अभ्यासगट स्थापन 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पद 
| 9 | श्री. सुभाष भुजबळ, मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, नागपूर अध्यक्ष 
२ श्री. अजय सिह, अधीक्षक अभियंता (मु.) सदस्य 
३ श्री. प्रशांत भामरे,मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, ठाणे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२० २४/प्र.क्र.०३/पापु ०३ 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम पद 

४ श्री.संतोष गव्हाणकर, मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, सदस्य 
अमरावती 

५ श्रीमती मनिषा पालांडे, मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग,छ. सदस्य 
संभाजीनगर 

६ श्रीमती वैशाली आवटे, मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, पुणे सदस्य 
श्री.राम लोलापोड, मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग,नाशिक सदस्य 

टू श्री.भरत वानखेडे, अधीक्षक अभियंता, म.नि.सं.स. सदस्य-सचिव 


(३) अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:- 
(१) अधिसूचित सेवा नागरिकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ 
व सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे, 
(2) Common Application form तयार करणे, 
(3) Digi-locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे, 
(४) अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 
(४) अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी:- 
उपरोक्त अभ्यास गटांनी आपला अहवाल तीन महिन्यात झासनास सादर करावा. 
(५) सदर अभ्यास गटास आवर्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥/99॥॥9.0०५.॥)॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१६४८१९३५२८ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


P RA S H A N ग Digitally signed by PRASHANT SURYAKANT SHIRKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=28d674b5cf0d02c0cca441170526b8db083 


bc682fcc0678221d8b71cbcelfe9d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2C45F39D3CA3AACD7044A3EF76588 
1D5C2BFF1E8DB64132C7D1D5A1BED6DE768, 


SHIRKE Date: 20240926 161813 +0830" 
(प्रशांत शिर्के) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२० २४/प्र.क्र.०३/पापु ०३ 


३. सदस्य सचिव,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,एक्सप्रेस टॉवर, 8 UT मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई 

४. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 

५. मिशन संचालक (जल जीवन मिशन), राज्य पाणी व स्वच्छता मिडान,बेलापूर, नवी मुंबई. 

६. मिशन संचालक (स्वच्छ भारत FM), राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन,बेलापूर, नवी मुंबई. 

७.संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

८. संचालक, महाआयटी, मुंबई. 

९. राज्य सुचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना केंद्र( NIC), महाराष्ट्र, ११ वा मजला, नविन प्रशासन 
भवन, मुंबई. 

१०. मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

११. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग,छ. संभाजीनगर. 

१२. प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, छ.संभाजीनगर. 

१३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवडनस्ती-पापु ०३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


